पोलीस ठाण्यांमध्ये प्रायोगिक तत्वावर सीसीटीव्ही 
बसविणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३६१५/प्र. क्र. १३०/भाग-१/पोल-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: १७ जानेवारी २०१८ 


वाचा :- 
१) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे क्रिमिनल रिट पिटीशन क्र. 2990/2098 वरील दि.१३.८.२०१४, 
दि.२१.१०.२०१५, दि.२४.०२.२०१६, दि.२१.०९.२०१६ व दि.३०.११.२०१६ रोजीचे आदेश. 
२) मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे क्रिमीनळ रिट पिटीशन क्र. ५३९/१९८६ वरील दि.२४.७.२०१५ रोजीचा 
न्यायनिर्णय. 
3) सचिव,माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय, मुंबई यांचे क्र.संकीर्ण-२०१२/प्र. क्र. ३७/१८, दि.४.३.२०१३ 
चे पत्र. 
४) गृह विभाग, शासन निर्णय क्र.सीसीटी-३६१५/प्र.क्र.१३०/पोल-३,दि.२३.११.२०१५. 
५) शासन निर्णय, उदयोग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र.भांखस-२०१४/प्र. क्र. ८२/भाग-॥/ 
उदयोग-४, दि.३०.१०.२०१५ व दि.०१.१२.२०१६. 
६) सामान्य प्रशासन (माहिती व तंत्रज्ञान विभाग,शासन निर्णय क्र. मातंसं-१७१६- 
३६१५/प्र.क्र.२८६/३९ दिनांक ०९.०८.२०१६ 
) गृह विभाग, शासन निर्णय क्र.सीसीटी-३६१५/प्र.क्र.१३०/भाग -१ /पोल-३,दि.६.०१.२०१७. 
) गृह विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्र.सीसीटी-३६१५/प्र.क्र.१३०/भाग-१/पोळल-३, दि.१०.०१.२०१७. 
९) पोलीस आयुक्त,बृहन्मुंबई यांचे पत्र क्र.पोआ/आ.कक्ष/८५/२०१७, दिनांक २७.०१.२०१७. 
१०) शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र. क्र. ३०/२०१३/विनियम, भाग-२, दि.१७.४.२०१५ 
११) शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, दि.१८.४.२०१७ 
१२) अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक,महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ लि.यांचे 
दि.२ जानेवारी,२०१८ रोजीचे पत्र. 
१३) महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ लि.यांचे दि.११ जानेवारी, २०१८ रोजीचे देयक. 


9 


S 


प्रस्तावना :- 

लिओनार्ड झेविअर वल्दारीस व इतर विरुध्द यांनी महाराष्ट्र शासन व इतर यांचेविरुध्द मा. उच्च 
न्यायालय, मुंबई येथे क्रिमिनल रिट पिटीशन क्र. 2990/2098 दाखल केली आहे. मा. उच्च न्यायालयाने 
विषयांकीत याचिकेमध्ये दि.१३.८.२०१४ व दि.२४.०२.२०१६ रोजी आदेशा पारित केले आहेत. मा. मुंबई उच्च 
न्यायालयाने पोलीस कोठडीतील मृत्यु रोखण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक पोलीस ठाण्यांमधील प्रत्येक 
कॉरीडॉर, रुम व लॉकअप यामध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याबाबत आदेशित केले आहे. ही बाब विचारात 
घेवून प्रायोगिक तत्वावर पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांचे अधीनस्त २५ पोलीस ठाण्यांमधील चार्ज रुम, 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३६१५/प्र. क्र. १३०/भाग-१/पोल-३ 


लॉकअप, मार्गिका, स्टेशन हाऊस इ. पाच ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याबाबत उपरोक्त संदर्भाधिन 
क्र.५ येथे नमूद दिनांक २३.११.२०१५ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकिय मान्यता देण्यात आली होती. 
त्यानुसार पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांनी संदर्भाधिन क्र.६ येथे नमूद दिनांक ३१.०५.२०१६ च्या पत्रान्वये 
दिलेल्या माहितीनुसार सर्व २५ पोलीस ठाण्यांमध्ये आदेशात नमूद ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याची 
प्रक्रिया पुर्ण झाली आहे. 

तद्नंतर प्रस्तूत प्रकरणी मा.न्यायालयाच्या आदेशानुसार पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांनी संदर्भाधिन 
क्र.८ येथे नमूद दिनांक २८.१२.२०१६ च्या पत्रान्वये त्यांच्या अधिनस्त २५ पोलीस ठाण्यांचे वरिष्ठ पोलीस 
निरीक्षकांचे दालन, पोलीस स्थानकांचा संपूर्ण परिसर व सर्व कक्षासाठी (महिला कक्ष व विश्रांती कक्ष वगळून) 
एकुण ४१० सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याची आवश्‍यकता असल्याचे नमूद करुन सदर ४१० सीसीटीव्ही कॅमेरे 
बसविण्यासाठी आवश्‍यक असणारे Infrastructure, एक वर्षाच्या रेकॉर्डींग क्षमतेसाठी आव्यक हार्डवेअर, 
Installation and Commissioning व 3 वर्षाची वॉरंटी यासाठी एकूण अंदाजे रु.२,७५,००,०००/- (अक्षरी 
रु.दोन कोटी पंच्च्याहत्तर लाख फक्त) इतका निधी उपलब्ध करुन देण्याचा प्रस्ताव सादर केला. त्यानुषंगाने 
सदर प्रस्तावास संदर्भाधिन क्र.७ येथे नमूद दिनांक ६.१.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात आली. सदरहू वस्तुस्थिती व पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व पोळीस आयुक्त,बृहन्मुंबई 
यांनी केलेल्या विनंती लक्षात घेवून पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या अधिनस्त २५ पोलीस ठाण्यांसाठी ४१० 
सीसीटीव्ही कॅमेरे खरेदी करण्याची कार्यवाही सत्वरपणे राबविण्याबाबत प्रधान सचिव (माहिती तंत्रज्ञान) तथा 
अध्यक्ष, महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ यांना विनंती करण्यात आली. त्यानुसार त्यांनी या प्रकरणी 
निविदा प्रक्रिया पूर्ण केळी आहे व यासाठी येणारा रु.१,३५,३९,४३८/- (अक्षरी रुपये एक कोटी पस्तीस लाख 
एकोणचाळीस हजार चारशे अडोतीस) एवढा निधी महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ लि. यांच्याकडे 
तात्काळ वर्ग करण्याची विनंती उपरोक्त संदर्भाधिन क्र.१२ येथील दि.२ जानेवारी,२०१८ रोजीचे पत्रान्वये 
केली केली असून त्याप्रमाणे संदर्भाधिन क्र.१३ येथील दि.११ जानेवारी,२०१८ रोजीचे देयक सादर केले आहे. 
त्यानुषंगाने शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 


मा.न्यायालयाच्या उपरोक्त संदर्भाधिन क्र.१ येथील आदेश विचारात घेवून पोळीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 
यांच्या अधिनस्त खालील तक्त्यात नमूद २५ पोलीस ठाण्यांमधील वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांचे दालन, पोळीस 
स्थानकांचा संपूर्ण परिसर व सर्व कक्षांसाठी (महिला कक्ष व विश्रांती कक्ष वगळून) एकुण ४१० सीसीटीव्ही कॅमेरे 
बसविण्यासाठी आवश्‍यक असणारा रु.१,३५,३९,४३८/- (अक्षरी रुपये एक कोटी पस्तीस लाख एकोणचाळीस 
हजार चारशे अडोतीस ) एवढा निधी महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळास वितरीत करण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३६१५/प्र. क्र. १३०/भाग-१/पोल->३ 


अ.क्र परिमंडळ पोलीस ठाणे 

| पोलीस उप आयुक्त, परिमंडळ-१ १) कुलाबा पोलीस ठाणे 
2) एम.आर.ए. पोलीस ठाणे 

as पोलीस उप आयुक्त, परिमंडळ-२ 3) व्ही.पी. मार्ग पोळीस ठाणे 
४) दा.भ.मार्गपोलीस ठाणे 

३. बंदर परिमंडळ ५) वडाळा पोलीस ठाणे 

४. पोलीस उप आयुक्त, परिमंडळ-३ ६) नागपाडा पोळीस ठाणे 
७ वरळी पोलीस ठाणे 

प. पोलीस उप आयुक्त, परिमंडळ-४ ८) काळाचौकी पोलीस ठाणे 
९) ARV. मार्ग पोलीस ठाणे 

६. पोलीस उप आयुक्त, परिमंडळ-५ qo) माहिम पोलीस ठाणे 
११)कुर्ला पोलीस ठाणे 

0. पोलीस उप आयुक्त, परिमंडळ-६ १२) चेंबुर पोलीस ठाणे 
१३) नेहरुनगर पोलीस ठाणे 

८. पोलीस उप आयुक्त, परिमंडळ-७ १४ घाटकोपर पोलीस ठाणे 
१५)विक्रोळी पोलीस ठाणे 

९. पोलीस उप आयुक्त, परिमंडळ-८ १६)वाकोला पोलीस ठाणे 
१७बांद्र-कुर्ला पोलीस ठाणे 

शि ०. पोलीस उप आयुक्त, परिमंडळ-९ १८)सांताक्रुझ पोलीस ठाणे 
१९) जुहू पोलीस ठाणे 

शि १, पोलीस उप आयुक्त, परिमंडळ-१० २०) पवई पोलीस ठाणे 
२१)एम.आय.डी.सी.पोलळीस ठाणे 

१२. पोलीस उप आयुक्त, परिमंडळ-११ २२)मालाड पोलीस ठाणे 
२३)मालवणी पोलीस ठाणे 

१३. पोलीस उप आयुक्‍त, परिमंडळ-१२ २४) दिंडोशी पोळीस ठाणे 
24) दहिसर पोलीस ठाणे 


२. सदर रक्कमेची देयके अदा करतांना आयकर व इतर प्रचलीत कर Todt करुन अदा करण्यात यावी. 


३. महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळाने सदरचा निधी प्रकल्प संचाळक कंपनीस वितरीत करताना 
याबाबत केलेल्या करारनाम्यातील अटी व शर्तीनुसार वितरीत करावा. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३६१५/प्र. क्र. १३०/भाग-१/पोल->३ 


४. प्रस्तुत प्रकरणी उपरोक्त प्रमाणे होणारा खर्च हा “मागणी क्र.बी-१०, ४०५५ - पोळीस यावरील भांडवली 
खर्च, ८०० इतर खर्च, (००) (०९) सीसीटीव्ही यंत्रणा बसविणे (४०५५ ०२२३) या अंतर्गत ५२- यंत्रसामग्री 
साधनसामग्री”“या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०१७-१८ या वित्तीय वर्षासाठी उपलब्ध 
असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


५. सदरहु निधी आहरीत करण्यासाठी पोलीस आयुक्त, मुंबई यांना नियंत्रण अधिकारी व त्यांच्या 
अधिनस्त आहरण व संवितरण अधिका-याला आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणुन घोषीत करण्यात येत 
आहे. त्यानुसार आहरण व संवितरण अधिकाऱ्याने सदर निधी कोषागारातून आहरित करुन या निधीचा 
धनादेडा Maharashtra Information Technology Corporation Limited या महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान 
महामंडळाच्या युनियन बँक ऑफ इंडीया, नरिमन पॉईंट शाखा, मुंबई येथील खाते क्र.३७८९०२०५००००२१२ 
(IFSC Code : UBIN043028§) या खात्यावर जमा करण्यात यावा. 


६. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, 
दि.१८.४.२०१७ ला अनुसरुन प्रशासकीय विभागाला असलेल्या अधिकारान्वये तसेच वित्त विभागाचा शासन 
निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, दि.१७.०४.२०१५ मधील वित्तीय अधिकार, नियम 
पुस्तिका, १९७८ भाग-पहिला, उपविभाग-तीन, महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका अंतर्गत परिच्छेदांखाळी 
प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार व अनु.क्र. २७ अ, नियम क्र.७६ अन्वये प्रशासकीय 
विभागाला असलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 

७. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०११७१६४६०९९४२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


+ Digitally signed by Kailas A. Gaikwad 
a | a S a DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
* 2.5.4.20=b3 labfcb1894c4c597cc944f1 9a89f474e7b98a7 
G a | kwa d 08cc03eb46cd241a604d42bb, cn=Kailas A. Gaikwad 
Date: 2018.01.17 16:50:06 +05'30' 
(कैलास गायकवाड) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव. 
२. मा. विरोधीपक्ष नेता, विधानसभा/विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय यांचे 
खाजगी सचिव. 
३. मा. राज्यमंत्री,गृह (शहरे) यांचे खाजगी सचिव. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


झासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३६१५/प्र. क्र. १३०/भाग-१/पोल-३ 


४. मा. राज्यमंत्री,गृह (ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव. 

५. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

६. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. प्रधान सचिव, गृह (विशेष), मंत्रालय, मुंबई. 

१०.प्रधान सचिव, माहिती तंत्रज्ञान, मंत्रालय, मुंबई. 

११.पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१२.पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 

१३.महाळेखाळपाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखापरीक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
१४.अधिदान व लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१५.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१६.श्रीमती मानकुंवर देशमुख, अति. सरकारी अभियोक्ता, मुंबई उच्च न्यायालय (ए. एस), मुंबई. 
१७. वित्त विभाग (व्यय-७/वित्तीय सुधारणा) मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१८. सहसचिव, (पोळ-१४) गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१९.निवडनस्ती, पोल-३ 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


